Fama aH 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- घबांअ १२२३/प्र.क्र.०२/का.०५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ फेब्रुवारी, २०२४ 


विषय - सन २०२३-२४ अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय 
कर्मचारी इत्यादींना कर्ज - (२०१)(००)(०१) घर बांधणी अग्निम वाटप. 


संदर्भ -१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः - अग्रिम १०९६/प्र.क्र.२६/९६/विनयिम, दि. १५.१०.१९९६. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि.२०.०२.२०१५. 
३. शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग क्रमांक-घबांअ २०१२/प्र.क्र.३०/२०१२/विनियम,दि.२९.०२.२०१६. 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१९/प्र. क्र. १४/२०१९/विनियम, दि. ०२.०२.२०२१. 
५. विधी व न्याय विभाग शासन ज्ञापन क्रमांक घबांअ १२२३/प्र.क्र.०२/का.०५, दि. २२ मे, २०२३ 
६. विधी व न्याय विभाग शासन ज्ञापन क्रमांक घबांअ १२२३/प्र.क्र.०२/का.०५, दि. १४ जुले, २०२३ 
७. विधी व न्याय विभाग शासन ज्ञापन क्रमांक घबांअ १२२३/प्र.क्र.०२/का.०५, दि. २५ सप्टें, २०२३ 
८. विधी व न्याय विभाग झासन ज्ञापन क्रमांक घबांअ १२२३/प्र.क्र.०२/का.०५, दि. ९ नोव्हे., २०२३ 


ज्ञापन: - 


विधि व न्याय विभाग “मागणी क्र. जे-५, लेखाशिर्ष 9६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
(२०१)(००)(०१)- घरबांधणी अग्निमे, अनिवार्य (9६१० ०४७२) (दत्तमत)” खाली २०२३-२४ या वित्तिय 
वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून, सोबतच्या “विवरणपत्र-अ” आणि यादी क्रमांकः “१, २, व ३ , ४” मध्ये 
दर्शविलेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचा-यांना "घरबांधणी अग्निम" या प्रयोजनासाठी अनुदानाचे वाटप 
करण्यासाठी, “विवरणपत्र-अ” च्या रकाना क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना ४ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु. १२,१६,७९,१८२/- (रुपये बारा कोटी सोळा लाख एकोणऐंशी हजार 
एकरे ब्याऐंशी फक्त) इतक्या अनुदानाचे खालील अटींच्या अधीन राहून वितरण करण्यास मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 
अटी आणि शर्ती : - 
(१) हा निधी, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घबांअ१०९९/प्र.क्र.२/९९/विनियम, दि. ८.७.१९९९ व 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ१०८८/(१५५/विनियम, दि. ६.११.१९९०, शासन निर्णय वित्त 
विभाग क्र.घबांअ१०११/प्र.क्र.५६/२०११/ विनियम, दि.२७.२.२०१२, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक 


शासन ज्ञापन क्रमांकः घबांअ १२२३/प्र.क्र.०२/का.०५ 


घबांअ २०.१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.२.२०१५ व झासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१९/प्र. 
क्र. १४/२०१९/विनियम, दि. ०२.०२.२०२१, तसेच, मुंबई वित्तीय नियम, १९५९, नियम १३४, परिशिष्ट 
२६ मधील विहित नियम/अटींचे काटेकोरपणे पालन करुन वितरीत करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांनी घ्यावी. घरबांधणी अग्निमाच्या रकमेचे वितरण आदेडा पारित करतांना संबंधित नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णय व नियमावलीतील तरतुदींच्या अनुषंगाने 
प्रस्तावाची परिपूर्ण छाननी करावी. तद्‌नंतरच, निधी वितरणाचे आदेश काढून कोषागारातून रक्‍कम 
आहरीत करावी. 


(२) प्रमाणित अग्निम संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापूर्वी अर्जदाराने सर्व बाबींची/कागदपत्रांची 
पूर्तता केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घ्यावी. तसेच, अर्जदार सेवानिवृत्त 
होण्यापूर्वी त्याच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसुली होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 


(३) अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वित्तीय वर्षाचे अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत या अग्निमास मंजुरी 
देऊन अग्निमाची रक्‍कम कोषागारातून काढण्यात यावी. तसेच, कोषागारातून रक्‍कम काढल्यानंतर ती 
रक्‍कम तीन दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी. 


(४ बांधकामाखाली (Under construction) असलेल्या सदनिकेच्या खरेदीच्या प्रयोजनार्थ अग्निम 
घेतले आहे अज्ञा प्रकरणी, अर्जदाराच्या घराचे बांधकाम विहित टप्प्यापर्यन्त पूर्ण झाल्याची खातरजमा 
नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी व तदृ्‌नंतरच दुसर्‍या व तिसर्‍या टप्यासाठी अनुदानाच्या 
मागणीसाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. ज्या अर्जदारांना ३ रा हप्ता/अंतिम हप्ता 
प्रमाणित करण्यात आला आहे, त्या अर्जदारांकडून नियमानुसार आवश्‍यक त्या संपूर्ण कागदपत्रांची 
पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्कम प्रदान करण्यात यावी. 


(५ "जमीन खरेदी करुन घर बांधणे" या प्रयोजनासाठी अग्नरिमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर 
दुसरा हप्ता मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे, स्थानिक 
प्राधिकरणाच्या मंजुरी आदेशाची प्रत व मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र 
बी-१ मध्ये अर्जदाराने भरुन दिलेल्या नोंदणीकृत गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या 
अभिळेखात जतन करुन ठेवावी. घरबांधणी या प्रयोजनासाठी या ज्ञापनानुसार प्रमाणित करण्यात 
आलेल्या अग्रिम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदाराने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट 
२६ मधील प्रपत्र बी-२ मध्ये भरुन दिलेल्या गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. ज्या अर्जदारांना हप्त्याने अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा 
अर्जदारांकडून त्यांना मिळालेल्या अग्निमाची वसुली, त्यावरील व्याजाची वसुली मुंबई वित्तीय नियम, 
१९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी. 

(६) " तयार घर खरेदी" या प्रयोजनासाठी अग्निम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई 
वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र ए-२ मध्ये करारनाम्याची प्रत भरुन घेण्यात 
आल्यावरच अग्रिमाची रक्‍कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी. तयार घर खरेदी (जुने अथवा नवे) या 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः घबांअ १२२३/प्र.क्र.०२/का.०५ 


प्रयोजनासाठी अर्जदारास शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ १०८७/(४६५)/विनियम, 
दिनांक ६.११.१९९० मधील विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद HSS कागदपत्रे सादर 
केलेली आहेत, याची खात्री झाल्यावरच अग्रिम मंजूर करण्यात यावा. तसेच, नियंत्रक अधिकारी यांनी 
जुने तयार घर/नवीन तयार घर याबाबत अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून खरेदीचे करारपत्र 
स्विकारताना ते योग्य ते मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरुन दुय्यम निबंधक, महसूल व वन विभाग 
यांच्याकडे संबंधितांकडून नोंदणी (Registration) केले असल्याबाबतची शहानिशा करावी. 


(७ "घर खरेदीसाठी/घर बांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड" या 
प्रयोजनासाठी अग्रिम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून अग्निम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या 
कर्ज व शिलकीबाबतचे संबंधित वित्तीय संस्थेने दिलेले अळीकडील प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष 
शिल्लक कर्जाइतकेच अग्निम मंजूर करावे. 


(८) जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत 
कळविण्यात यावे. तसेच प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी रक्‍कम मंजूर करण्यात येत असेल, तर, तसेही 
समुचित तपज्ञीलासह तात्काळ कळविण्यात यावे व प्रमाणित अग्निमाची उर्वरित रक्‍कम या विभागास 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) तात्काळ परत करण्यात यावी. 

(९ घरबांधणी अग्निम मंजुरी आदेश काढतांना सदर सदनिकेचा वा घराचा विमा शासकीय विमा 
निधीकडेच उतरविण्यात यावा अशी अट आदेशात नमूद करावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल, 
याची दक्षता घ्यावी. तसेच, सदर मंजुरी आदेशाची प्रत विमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण 
भवन, म्हाडा, २६४, पहिला मजला, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१ यांनाही माहितीसाठी अग्रेषित करावी. 


(१० प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी यांनी उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा 
महालेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी 
http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात 
यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएडान Hess Rows प्रत्येक 
महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे पाठविण्यात यावे. 


(११) अर्जदारास ज्या प्रयोजनासाठी अग्निम मंजूर करण्यात आले आहे, त्याने त्याच प्रयोजनासाठी त्या 
रकमेचा विनियोग करण्यात आला असल्याच्या “विनियोग प्रमाणपत्राची” मूळ प्रत मंजुरी अधिका-यांनी 
त्यांच्या अभिलेखात ठेवून दुय्यम प्रत शासनास पाठवावी. तसेच, प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग 
विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 


(१२) यादी क्रमांक २ व ४ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या 
दाखल्याच्या आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेश काढावेत. सदर बाब १५ 
दिवसात पूर्ण न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर रक्‍कम 
इतर पात्र अर्जदारास वितरीत करणे शक्‍य होईल. जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत 
नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. तसे न झाल्यास यासंर्दभात उद्भवणा-या 
अनियमिततेस संबंधित “नियंत्रक अधिकारी” जबाबदार राहतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 


(१३) संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे Yor असल्यास, अर्थसंकल्पिय 
वितरण प्रणाळीवर (BEAMS) Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः घबांअ १२२३/प्र.क्र.०२/का.०५ 


कळविण्यात यावा. तद्नंतर, त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये 
शासनाकडून आव्यक ते बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी. 


(१४ घरबांधणी अग्निमाच्या मुद्दळाची परतफेड "घरबांधणी अग्निम -७६१०-शासकीय कर्मचारी 
इत्यादिना कर्जे-२०१, (००(०१) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (७६१०५०१५)” या जमा शीर्षाखाली 
आणि व्याज “००४९-व्याज जमा-८००-इतर जमा (०१) (४४) (i) घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा 
(००४९१७३८) शासकीय कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज ४४ (१) घरबांधणी अग्निम" या जमा 
शीर्षाखाली जमा करण्यात यावे. 


(१५ या शासन ज्ञापनान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्निमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित 
केलेल्या दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. सोबतच्या यादीतील अर्जदारांना प्रमाणित 
केलेले घरबांधणी ate हे संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांनी केलेल्या 
शिफारशीवरुन प्रमाणित करण्यात येत आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने निश्चित केलेल्या नियमांच्या 
अधीन राहून अग्निमाचे वितरण करणे व ती वसूल करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित कार्यालय 
प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


(१६) प्रस्तुत शासन ज्ञापनान्वये ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना घरबांधणी मंजूर करण्यात आले आहे. 
त्यांच्या सेवापुस्तकात त्याबाबतची नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाच्या पृष्ठाची 
छायांकिंत प्रत शासनास सादर करण्यात यावी. 


(१७ सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी, उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन 
करुन अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) तरतुदीचे वाटप "आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांना" करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये 
करण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


(१८) या बाबीवर होणारा खर्च “ विधि व न्याय विभाग मागणी क्रमांक जे-५, लेखाशीर्ष ७६१०- 
शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे (AAA) (२०१)(००)(०१)-घरबांधणी अग्निमे(अनिवार्य)(७६१० ०४७२) 
-५५, कर्जे व आगाऊ रकमा” खाली खर्ची टाकण्यात यावा व २०२३-२४ या चालू वित्तीय वर्षाकरिता 
मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


(१९) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ 

एप्रिल २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिला, उप 
विभाग-१ मधील अ.क्र.११, मुंबई वित्तिय नियम - १९५९ मधील नियम क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक 
विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन प्रधान सचिव व विधि परामर्शी विधि व 
न्याय विभाग तथा प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने प्रस्तुत शासन ज्ञापन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः घबांअ १२२३/प्र.क्र.०२/का.०५ 


२०) सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०२०६१७०१३७३८१२ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


S Digitally signed by GIRISH RAMLING Sea _ 
GIRISH RAMLING (५५५५०००0७०. 
SAGAN FE ec OU = LAW AND JUDICIARY 


T 
Date: 2024.02.06 17:03:44 +05'30" 


(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- विवरणपत्र -अ* आणि यादीक्र. १, 2,3 व४ 


प्रति, 

१. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई 

३. सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय मुंबई, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र २,नागपूर 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 

९. उप सचिव, (प्रशा), (का. २अ) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांचे कार्यालय,एस्प्लनेड, मुंबई 

११. प्रमुख न्यायाधीश, कौटूंबिक न्यायालय, पुणे 

१२. प्रबंधक, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, अमरावती/ बुलडाणा/ परभणी/ बीड/उस्मानाबाद/नाशिक/जळगाव/ 
अहमदनगर/ पुणे/ सांगली/ सोलापूर/ ठाणे/ रायगड/ रत्नागिरी/ नागपूर/ पालघर/ नंदुरबार/अकोला 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/ बुलडाणा/ परभणी/ बीड/उस्मानाबाद/ नाशिक/ जळगाव/ 
अहमदनगर/ पुणे/ सांगली / सोलापूर/ ठाणे/ रायगड/ रत्नागिरी/ नागपूर/ पालघर/ नंदुरबार/ अकोला 

१४. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, (कार्यासन-५), मंत्राळय मुंबई 

१५. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, शाखा नागपूर 

१६. प्रबंधक (प्रशा), उच्च न्यायालय मुबई, औरंगाबाद खंडपीठ 

१७. प्रबंधक (वित्त व अर्थ), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुबई 

१८. प्रबंधक, धर्मादाय आयुक्त, मुंबई 

१९. प्रधान न्यायाधीडा, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 

२०. मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई 

२१.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (अर्थसंकल्प ७ व १०/व्यय-५) मंत्रालय, मुंबई 

२२.कार्यासन अधिकारी (कार्या -(२-अ) कार्या-२३ ,कार्या-२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२३.निवड नस्ती (कार्यासन-५), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


विवरणपत्र_अ_ 


विवरणपत्र- अ 


शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांऊ १२२३/(१)/प्र.क्र.०२ /का. पाच, दि. ०६ /०२/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 
(रक्‍कम रुपयात) 


वितरीत करण्यात आलेले 
घरबांधणी अग्रीम (रुपये) 


जाळ आत 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अमरावती 
Joo प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा 


०००१४ प्रमुख जिल्हा व सत्र marae, परभणी 
००१७ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, उस्मानाबाद 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, जळगाव 
= 
126281 प्रणख जिल्हावसत्र area, पुष 
94 प्रमुख जिल्हा व सत्र =e, सांगली 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,सोलापूर ३५२५५५२ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,ठाणे 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, रायगड 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी 
२० प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीझहा, नागपूर 
मुख्य PUTIN, लघुवाद न्यायालय, मुंबई 


Digitall GIRISH RAMLING SAGANE 

GIRISH RAMLING DN: CN = GIRISH RAMLING SAGANE, C= IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

SAGAN E Dae 0104.02.08 ९:59 4-05'30' N 


(PIT. सगणे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


यादी H.9 अमागास ( वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी ) 


शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. TIT १२२३/(१)/प्र.क्र.०२ /का. पाच, दि. ०६/०२/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र (रक्‍कम रुपयात ) 


अ.क्र अर्जदाराचे नाव 


२ 


पदनाम 


३ 


मंजूरी अधिकारी 


PB 


प्रयोजन 


षु 


अनुज्ञेय अग्रिम 


& 


मंजूर हप्ता/एक शेरा 
करावयाचे रकमी 
अग्रीम 


1 ७ 


श्रीमती शुभांगी मनोज बिनकर 


श्री.पठाण अजीज खान उस्मान खान 


अवर सचिव 


सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, शाखा नागपूर 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी 


गृहकर्ज परतफेड 


घर बांधणी 


२४५२९९८ 


१४४००००-- ४६०००० 


२४५२९९८ 


८९२००० ३राहप्ता 


श्री. AHA बाबुराव काकडे 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, बुलडाणा 


जमीन घेऊन घर 


बांधावयाचे आहे. 


१९९०००० 


५९७००० पहीला हप्ता 


सैय्यद आरीफ सैय्यद अनवर 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, बुलडाणा 


गृहकर्ज 


][हकर्ज परतफेड 


१६,७५,८७७ 


१६६०००० एकरकमी 


श्री.योगेन्द्रसिंग बाबुसिह पवार 


गृहकर्ज 


][हकर्ज परतफेड 


१७३५५५२ 


१७३५५५२ एकरकमी नियमानुसार 


श्री. मनिष नंमिचंद जेन 


जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जळगांव 


गृहकर्ज 


TEP परतफेड 


१९८७४८६ 


१९८७४८६ एकरकमी नियमानुसार 


श्री. किशोर जनार्धन पडवळ 


य 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, सोलापूर 
य 
न्यायालय 


प्रबंधक (वित्त व अर्थ) उच्च न्य /अपिल शाखा) 


मुंबई, 


गृहकर्ज परतफेड 


१५०६१८५ 


एकरकमी नियमानुसार 


१५००००० 


श्रीमती मंगल Aes मोरे-पावडे 


सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, ठाणे 


गृहकर्ज परतफेड 


४५०१०६८ 


४५०१०६८ एकरकमी नियमानुसार 


श्री. जगदीडा नामदेव मानकर 
श्रीमती THR अयूब पठाण 


श्री. अनंत सुभाष ढवळे 


कनिष्ठ लिपिक 
स्वीय सहायक 


बेलिफ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जळगांव 
प्रबंधक, (वित्त व se), Ser न्यायालय, अपिल शाखा, 
मुंबई 
मुख्य न्यायाधिश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई 


गृह कर्ज परतफेड 


१७६८६७५ 
६३२५००० 


२९४८४५६ 


१७६८६७५ एकरकमी 


नियमानुसार 
६३२५००० एकरकमी नियमानुसार 
एकरकमी नियमानुसार 


श्रीमती सुनिता चंद्रकांत इंगळे 
श्रीमती ज्योती विलास पाखले-पुरकर 


श्री. प्रशांत मनोज मकवाना 


लिपीक-टंकलेखक 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर 


वाहनचालक 


मुख्य न्यायाधिश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, नागपूर 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, रत्नागिरी 


१९६५६१० 


१२९९८२० 


नियमानुसार 
४९७१११० ४९७१११० एकरकमी नियमानुसार 
एकरकमी नियमानुसार 


२९४८४५६ एकरकमी 
१९६५६१० 


एकरकमी 


एकरकमी 


१५ 


,अमित अरूण मराठे 
= 


वरिष्ठ लिपीक 


5 श्री 
१६ श्री. यशवंत सुर्यकांत देशपांडे कक्ष अधिकारी 


१७ | att. शोख अब्दुल आरेफ अब्दुल अफसर सहायक कक्ष अधिकारी 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, सांगली 
प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद 
खंडपीठ 
प्रबंधक (प्रशा) उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद 
खंडपीठ 


१८५०००० 
२८२३३६७ 


२८२८७५९ 


१२९९८२० 

१८५०००० एकरकमी नियमानुसार 
क 
— 


ष्ट 


श्री.अशोक हरिदास थोरात 
श्री. उमेश जिवनळाल सोनार 


कनिष्ठ लिपिक 
लिपीक-टंकलेखक 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, उस्मानाबाद 


मुख्य न्यायाधिश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई 


१५८०२२७ एकरकमी नियमानुसार 


२९४६७४१ 


१५८०२२७ 
२९४६७४१ 


एकरकमी 


श्री.योगेश अरुण देवरे 


लिपिक टंकलेखक 


प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, 


मुंबई 


१३३२१२३ १३३२१२३ एकरकमी 


श्री. कौस्तुभ नागेश मराठे 
श्री. वेकट हवगिराव हळकुडे 


सहदिवाणी न्यायाधीडा,क.स्तर 
सहायक कक्ष अधिकारी 


जिल्हा न्यायाधीठा 


, बीड 


प्रबंघक, मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 


एकरकमी 
एकरकमी 


५२७६४२४ 
२९१४१०२ 


५२७६४२४ 
२९१४१०२ 


श्री. अरविंद जयवंत धोत्रे 


लिपिक टंकलेखक 


प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी 
मुंबई 


[वसत्रन्यायालय, 


२२१९०१८ २२१९०१८ एकरकमी 


श्री. देवकुमार बाबुराव येन्के 
श्रीमती रुपाली TAT अग्निहोत्री 


सहायक कक्ष अधिकारी 


मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे 


एकरकमी 
एकरकमी 


२८६४८१७ 


२५००००० 


२८६४८१७ 


२५००००० 


६३७४०३५३ 


tally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 


G | RISH RAMLING Been = GIRISH RAMLING SAGANE, C = IN, 8 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
SAGAN E = LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Date: 2024.02.06 17:04:14 +05'30' 


(गि. रा. सगणे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


यादी क्र.२ मागास ( वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी ) 


झासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. TST १२२३/(१)/प्र.क्र.०२ /का. पाच, दि. ०६/०२/ २०२४ सोबतचे विवरणपत्र (रक्कम रुपयात ) 
अ.क्र अर्जदाराचे नाव पदनाम अनुज्ञेय अग्रिम ।मंजूर करावयाचे | हप्ता/एक शेरा 
रकमी 
Lt २ ३ a. ५ ति é र 
शि श्रीमती.रोहणी अशोक आव्हाड कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीड़ा घर बांधणी २३११००० ६९३३०० ३ राहप्ता।| नियमानुसार 
अहमदनगर 
२ श्री. सुनिल नथ्थू पानपाटील कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, नंदुरबार घर बांधणी २३००००० ६९०००० ३रा हप्ता नियमानुसार 
३ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी घर बांधणी ४४००००३ ४६००० ८९२००० उ रा हप्ता नियमानुसार 
प — नियमानुसार 
श्री. उत्तम बाबासाहेब पांढरे लिपीक-टंकलेखक | धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई गृहकर्ज परतफेड १३०७०१८ १३००००० एकरकमी 
५ | श्रीमती रोहीणी कुमार होटकर |लघुलेखक (उच्च श्रेणी] मुख्य महानगर दंडाधिकारी , मुंबई गृहकर्ज परतफेड ३०५१८०८ ३०५०००० एकरकमी नियमानुसार 
a श्री. संतोष धनसिंग पवार लिपीक-टंकलेखक मुख्य महानगर दंडाधिकारी , मुंबई गृहकर्ज परतफेड २०१९१९३ २०१८००० एकरकमी नियमानुसार 
डर श्री.रवी चंन्द्रकांत भोईटे | लिपीक-टंकलेखक मुख्य महानगर दंडाधिकारी , मुंबई गृहकर्ज परतफेड १३५०२६० १३५०२६० | एकरकमी नियमानुसार 
: सहायक कक्ष ं Pee 
प्रबंधक (प्रशासन) उच्च न्यायालय 
श्री.नितीन दिनानाथ नवगिरे ( ene ) त गृहकर्ज परतफेड २६०३६७७ २६००००० एकरकमी 
अधिकारी औरंगाबाद खंडपीठ 
. प्रबंधक (प्रशासन) उच्च न्यायालय नियमानुसार 
श्री प्रमोद अशोक नेरकर लिपीक ( peers ) द गृहकर्ज परतफेड १९३१७१५ १९३०००० एकरकमी 
औरंगाबाद खंडपीठ 
गि > नियमानुसार 
श्रीमती सुनिता धनराज सोनी fae दिवाणी न्यायाधीऱा । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रायगड गृहकर्ज परतफेड ४७४४५३६ ४७४४५३६ एकरकमी 
हिंड 9 श्री. कुमार भिमगोंडा पाटील कनिष्ठ लिपीक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे गृहकर्ज परतफेड २३००००० २३००००० एकरकमी नियमानुसार 
१२ श्री.सुरेंद्र सुपडूदास बैरागी कनिष्ठ लिपीक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा घर बांधणी १९५०००० १९५०००० एकरकमी नियमानुसार 
मै संदीप कांबळे अ्कलेखकं मुंबई नियमानुसार 
श्री. संदीप भागाजी कांबळे लिपीक-टंकलेखक । मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई गृहकर्ज परतफेड १६८८२२२ १६८६००० | एकरकमी 


१४ ||श्री. स्वप्निल सुधाकर झाडोकर | सहायक कक्ष अधिकारी | प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ गृहकर्ज परतफेड ३१९०६२६ ३१९०६२६ एकरकमी | नियमानुसार 
औरंगाबाद 
१५ श्री.श्रीनाथ नागनाथराव फड उप प्रबंधक प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, अपिल गृह कर्ज परतफेड ३७७०००० ३७७०००० एकरकमी नियमानुसार 
शाखा,मुंबई 
१६ | ail feast बाबुराव सरकटे सहायक कक्ष अधिकारी प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ गृह कर्ज परतफेड ५७००००० ४०९५००० एकरकमी नियमानुसार 
औरंगाबाद 
१७ श्री. एलकनाथ मच्छिंद्रनाथ बामणे लिपिक प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ गृहकर्ज परतफेड १९८५११२ १९८५००० एकरकमी नियमानुसार 
औरंगाबाद 
१८ श्री. संदिप शिवाजी सोलनकर कनिष्ठ लिपिक जिल्हा व सत्र न्यायालय, सोलापूर गृह कर्ज परतफेड १७९२५६९ १७९०००० एकरकमी नियमानुसार 
१९ , आनंद मल्हारी उबाळे लिपिक-टंकलेखक मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई गृह कर्ज परतफेड १६९९३७६ १६९७००० एकरकमी नियमानुसार 
२० श्री. रविद्र सुभाष मुसळे सहायक कक्ष अधिकारी । प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायाळय,अपिल शाखा गृह कर्ज परतफेड १६९०००० १६९०००० एकरकमी नियमानुसार 
२१ (| st. प्रकाश व्यंकट साबळे प्रमुख न्यायाधीश, कौटूंबिक न्यायालय, पुणे घरबांधणी २१७०००० ६५१००० । पहिला हप्ता नियमानुसार 
३०% 
२२ श्री. योगेश बळवंतराव देशमुख कनिष्ठ लिपिक प्रधान जिल्हा न्यायाधीजा, अमरावती गृहकर्ज परतफेड १२०८४०२ १२०५००० एकरकमी नियमानुसार 
२३ श्री. नामदेव विठठल भोये वाहन चालक जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक गृह कर्ज परतफेड १८००००० ९२०००० एकरकमी नियमानुसार 
२४ श्री. विनोद जयराम नागे आदेशिकावाहह  ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीजा, अकोला गृह कर्ज परतफेड ११९१५५७ ११९१५५७ एकरकमी नियमानुसार 
एक्‌ ४७३८९२७९ 
Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 
G | R | S H RAM L| NG DN: CN = GIRISH RAMLING SAGANE, C = IN, S 
= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = LAW AND JUDICIARY 


SAGANE 


DEPARTMENT 
Date: 2024.02.06 17:04:27 +05'30' 


(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


यादी क्र.3 अमागास ( वर्ग-४ चे कर्मचारी ) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२३/(१)/प्र.क्र.०१/का. पाच, दि. ०६/०२/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र (रक्कम रुपयात ) 


| क 


श्री. TST साहेबराव जाधव प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, औरंगाबाद गृहकर्ज परतफेड 


| श्री. भाऊसाहेब रामनाथ मार्ग प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद गृहकर्ज परतफेड 


एकूण 


“ ok a 


an 


cs ee 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 


GIRISH RAMLING टाळ, 


SAGANE 


OU = LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Date: 2024.02.06 17:04:43 +05'30' 


(गि. रा. सगणे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


यादी क्र. ०४ मागास (वर्ग-४ चे कर्मचारी ) 


शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२३/(१)/प्र.क्र.०२ /का. पाच, दि. ०६/०२ /२०२४ सोबतचे विवरणपत्र (रक्कम रुपयात ) 


अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन | अनुज्ञेय अग्निम मंजूर हप्ता/एक रकमी 
करावयाचे 
अग्रीम 


ग. ह. a eS Se 
a 


ATEN aw, a न्यायालय, अपिल झाल. मु | गृहकर्ज aS 
APOE विरार pena 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 
GIRISE RAMEING eee Nerdy 
SAGANE पवत. ed aaa 
(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


